महाराष्ट्र शासन 
कृषि, पशुसंवर्धन, दुग्धव्यवसाय विकास व मत्स्यव्यवसाय विभाग, 
मंत्रालय विस्तार, मादाम कामा मार्ग, दालन क्र. ५१८, 
दूरध्वनी क्र ०२२-२२८४५१३२ हुतात्मा राजगुरु चौक, मुंबई- ४०० ०३२. 


Email ID — mansing.patil @nic.in 


क्रमांक : पसंप्र -२०२०/प्र.क्र.१९०/पदुम-१ दिनांक : २४.१२.२०२१ 


शासन आदेशा -: 

पशुसंवर्धन विभागातील सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन (गट-अ) (रु. १५६००-३९१०० ग्रेड 
वेतन ५७००/- एस-२२: ६००००-१९०८००) या संवर्गातील अधिकाऱ्यांना उप आयुक्त पशुसंवर्धन 
(गट-अ) (रु. १५६००-३९१०० ग्रेड वेतन ६६००/- एस-२३: ६७७००-२०८७००) या पदावर निव्वळ 
तात्पुरत्या स्वरुपात पदोन्नती देण्यात येत असून, पदोन्नतीनंतर त्यांची पदस्थापना त्यांच्या 
नावासमोर दर्शविलेल्या स्तंभ क्रमांक ४ येथे नमूद ठिकाणी करण्यात येत आहे :- 


अ.क्र | अधिकाऱ्याचे नाव व कार्यरत ठिकाण प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापना दिलेले पद 
| १_| २ > | Be 

वि . | डॉ. चौधरी Watts धनराव इ.मा.व | विभागीय व्यवस्थापक, अतिशित रेत 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन विभागीय प्रयोगशाळा औरंगाबाद 
रोग अन्वेषण प्रयोगशाळा औरंगाबाद 

२. | डा. देशपांडे अनिल रामकृष्ण,सहाय्यक खुला । उपआयुक्त पशुसंवर्धन पश्ुजैव पदार्थ 
आयुक्त wpa राज्य प्रशिक्षण केन्द्र निर्मिती संस्था पुणे (चाचणी व 
गोखलेनगर, पुणे गुणनियंत्रण) 

३. | डा. पवार शिवाजी मुंजाजीराव, सहाय्यक खुला विभागीय व्यवस्थापक, गोठित रेत 
आयुक्त पशुसंवर्धन तालपसचि पुर्णा, जि प्रयोगशाळा पुणे 
परभणी 

४. | ST. पाटील उमेश देविदास ,जिल्हा खुला । जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त 
पश्ुसवंर्धन अधिकारी जिल्हा परिषद AGN 
नंदुरबार 

५. | डा. कल्पना दुष्यंत मुगळीकर (डॉ. खुला उपआयुक्त पशुसंवर्धन (जिवाणूझास्त्र) 
पाटील कल्पना भगवानराव) सहाय्यक रोग अन्वेषण विभाग पुणे 
आयुक्‍त पशुसंवर्धन विभागीय रोग 
अन्वेषण प्रयोगशाळा पुणे 

६. | डॉ. ज्योती नरेंद्रसिह परदेशी (डॉ. गावंडे खुला =| उपआयुक्त पशुसंवर्धन पश्युजैव पदार्थ 
ज्योती सखाराम) सहाय्यक आयुक्‍त निर्मिती संस्था पुणे (विषाणू) 
पशुसंवर्धन पश्ञुजेवपदार्थ निमिर्ती संस्था 
पुणे 

७. | डॉ. डोईजोडे संजय विश्वनाथराव, इ.मा.व अवर सचिव तथा उपआयुक्त 
सहाय्यक आयुक्‍त पशुसंवर्धन प्रादेशिक पशुसंवर्धन पदुम -४, कृषि व पदुम 
पशुसंवर्धन सहआयुक्त, मुंबई विभाग विभाग, मंत्रालय मुंबई 
मुंबई यांचे कार्यालय 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२०/प्र.क्र.१९०/पदुम-१ 


अ.क्र | अधिकाऱ्याचे नाव व कार्यरत ठिकाण प्रवर्ग पदोन्नतीने पदस्थापना दिलेले पद 
|. १_| २ ३ aaa Sea 

८. | डा. श्रीमती देशपांडे नयना अनिल (SI. खुला | उपआयुक्त पशुसंवर्धन (कुक्कुट 
नवांगुळ नयना नारायण) सहाय्यक विभाग) रोग अन्वेषण विभाग पुणे 
आयुक्त wpa पश्युजैवपदार्थ निर्मिती 
संस्था,पुणे 

९. | डॉ. भड प्रशांत दयाराम, सहाय्यक इ.मा.व | उपआयुक्त पशुसंवर्धन, पशुसंवर्धन 
आयुक्‍त पशुसंवर्धन जिल्हा पश्युसंवर्धन आयुक्तालय पंस -१३ पुणे 
उपआयुक्त कार्यालय पुणे 

णं डा. पाटील गिरीश PAST, सहाय्यक इ.मा.व | जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त गोंदिया 
आयुक्त पश्ुसंवर्धन विभागीय रोग 
अन्वेषण प्रयोगशाळा नाशिक 

शि १) डॉ. अजित सदानंद हिरवे,सहाय्यक खुला । जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त 
आयुक्‍त पशुसंवर्धन जिपसचि भिवंडी सिंधुदुर्ग 

१२. डॉ. बुकतरे जगदीशा मुंजाजी, सहाय्यक अ.जा । जिल्हा पशुसंवर्धन उपआयुक्त 
आयुक्त पशुसंवर्धन विभागीय रोग अकोला 
अन्वेषण प्रयोगशाळा औरंगाबाद 

१३. डॉ. कावरे संजय मधुकरराव, सहाय्यक इ.मा.व | जिल्हा पश्नुसंवर्धन उपआयुक्त 
आयुक्‍त aes तापसचि वरुड अमरावती 
जि.अमरावती 

१४. ST. विनोद किसन पवार खुला उपआयुक्त पशुसंवर्धन, Tapers पदार्थ 
जिल्हा पशुसंवर्धन अधिकारी जिल्हा (दिव्यांग) | निर्मिती संस्था पुणे (जिवाणू लस) 
परिषद कोल्हापूर 

2. मा. सर्वोच्च न्यायालयात दाखल केलेल्या विशेष अनुज्ञा याचिका क्र.२८३०६/२०१७ च्या अधिन 


राहून पदोन्नतीच्या कोटयातील सर्व रिक्‍त पदे दि. २५.५.२००४ स्थित सेवाज्येष्ठतनुसार, निव्वळ तात्पुरत्या 
स्वरुपात भरण्याबाबत सामान्य प्रशासन विभाग /१६ -ब कार्यासनाच्या दि. ०७.०५.२०२१ च्या शासन 
निर्णयानुसार दिलेल्या सुचनांनुसार शासन निर्णयाप्रकरणी मा. उच्च न्यायालय, मुंबई येथे आव्हान देण्यात 
आले असून त्यावरील अंतिम निर्णयाच्या अधीन राहुन सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

ः दिव्यांग कर्मचाऱ्यांना गट-अ व गट-ब मधील पदांवर पदोन्नतीबाबत मा.उच्च न्यायालय, मुंबई येथे 
दाखल रिट याचिका स्टँप क्र.६८१९/२०२१ व इतर याचिकांवर मा.उच्च न्यायालयाने दि.२९.०६.२०२१, 
दि. ०८.०७.२०२१ व दि. २२.०७.२०२१ रोजी दिलेल्या आदेशाला अधिन सदर पदोन्नती देण्यात येत आहे. 

४. सामान्य प्रशासन विभाग, शासन अधिसूचना दि. १४ जुले, २०२१ अन्वये पदोन्नत होणाऱ्या 
अधिकाऱ्यांना “महाराष्ट्र शासकीय गट-अ व गट-ब (राजपत्रित व अराजपत्रित) पदावर सरळसेवेने व 
पदोन्नतीने नियुक्तीसाठी महसूल विभाग वाटप नियम-२०२१ नुसार वाटप झालेल्या संबंधित महसूल 
विभागात पदस्थापनेचे आदेश निर्गमित केल्यानंतर, ३० दिवसाच्या विहीत मुदतीत संबंधित महसूल विभागात 
रुजू झाले नाहीत तर संबंधित अधिकाऱ्यांचा अनुपस्थितीचा कालावधी अकार्यदिन (dies non) म्हणून गणला 


पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन आदेश क्रमांकः पसंप्र -२०२०/प्र.क्र.१९०/पदुम-१ 


जाईल. या तरतुदींच्या अनुषंगाने प्रस्तुत आदेशामधीळ अधिका-यांनी पदोन्नतीच्या पदस्थापनेवर रुजू 
होण्याची दक्षता घेण्यात यावी. 
५. संबंधित अधिकाऱ्याने पदोन्नतीच्या पदावर हजर न होता लोकप्रतिनिधी मार्फत पदस्थापनेत बदल 
करण्याबाबत शासनावर दबाव आणल्यास ते म.ना.से. (शिस्त व अपील) नियम, १९७९ मधील तरतूदीनुसार 
शिस्तभंग विषयक कारवाईस पात्र ठरतील याची संबंधितांनी नोंद घ्यावी. 
६. सदर शासन आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा सांकेतांक क्रमांक २०२११२२४१७०७०९०४०१ असा आहे. हा शासन आदेडा 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाळ यांच्या आदेशानुसार व नावाने 
MANSING se 
UTTAMRAO PATIL # 
(मानसिंग पाटील) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन. 


प्रत - 
१) मा.मुख्यमंत्री महोदय यांचे प्रधान सचिव. 
२) मा.मंत्री (प्नुसंवर्धन) यांचे खाजगी सचिव. 
३) मा.राज्यमंत्री (पदुम) यांचे खाजगी सचिव. 
४) आयुक्‍त UMA, ASRS राज्य, औंध,पुणे-०७. 
५) संबंधित प्रादेशिक पशुसंवर्धन सहआयुक्त 
६) सहआयुक्त पशुसंवर्धन (मुख्यालय), महाराष्ट्र राज्य, पुणे. 
७) महालेखापाल-१/२, (लेखा व अनुज्ञेयता) (लेखा परिक्षा) मुंबई/नागपूर. 
८) संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी 
९) संबंधित अधिकारी, द्वारा आयुक्‍त पशुसंवर्धन, महाराष्ट्र राज्य,पुणे 
१०) निवडनस्ती-१. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


